बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसूलात 
वाढ होण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी अपर 
मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीआरएल-१०२३/प्र.क्र.१९१/राउशु-३ 
५ वा मजला, मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- १९ ऑक्टोबर, २०२३. 

प्रस्तावना:- बिअरवरील उत्पादन शुल्काची दरवाढ केल्यानंतर बिअरच्या विक्रीत घट होऊन बिअरच्या 
विक्रीचा आलेख व परिणामी मिळणारा शासन महसूल कमी होत आहे. तसेच विदेशी/देशी मद्य प्रकारामध्ये 
मद्यार्काचे प्रमाण बिअरपेक्षा जास्त असते. मद्यार्काच्या प्रमाणाच्या आधारे तुलना केली असता बिअरवरील 
उत्पादन शुल्काचा दर इतर मद्यापेक्षा जास्त असल्याने बिअरच्या किंमतीमुळे ग्राहक बिअर पिण्याकडे 
आकृष्ट होत नाही, अशा बिअर उद्योगापुढील अडचणी बिअर उद्योगाच्या प्रतिनिधीने शासनास सादर केल्या 
आहेत. तसेच इतर राज्यांनी बिअरच्या उत्पादन शुल्काचा दर कमी केल्यानंतर त्या राज्यांना 
महसूलवाढीसाठी फायदा झाला असल्याचेही निवेदन केले आहे. त्यानुषंगाने बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून 
राज्याच्या महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शिफारशी सादर करण्यासाठी एक अभ्यासगट स्थापन 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय:- बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून राज्याच्या महसूलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शिफारशी सादर 
करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांच्या अध्यक्षतेखाली खाळीलप्रमाणे अभ्यासगट 
स्थापन करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्य पदनाम 
a अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. अध्यक्ष 
२ | आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. सदस्य 
३ | उप सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 
४ | ऑल इंडिया ब्रुवरीज असोसिएडानचा प्रतिनिधी. सदस्य 
५ | अपर आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. सदस्य सचिव 


2. सदर अभ्यासगटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील.- 


१) बिअरवरील मद्यार्क तीव्रतेनुसार तसेच मुल्याधारित पद्धतीनुसार आकारण्यात येणारा सध्याचा 
उत्पादन शुल्क दर, बिअरवरील यापूर्वीच्या उत्पादन शुल्क दरवाढी व त्याचा महसूली जमेवर 
होणारा परिणाम व त्याअन्वये शासन महसूलात वृद्धी होण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या सुधारणा 
याचा अभ्यास करून शिफारशी सादर करणे. 

२) इतर राज्यांच्या बिअर धोरणाबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अभ्यास करून महसूल वृद्धीच्या अनुषंगाने 
शिफारशी सादर करणे. 


3. सदर अभ्यासगट एक महिन्यात आपला अहवाल शासनास सादर करेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीआरएल-१०२३/प्र.क्र.१९१/राउशु-३ 


४. 


प्रति, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१९१७५२३८९७२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ATUL RAMESH DHANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=80691c59fb12e0c7ed4f69faa3289470efe99ad738c86ae8aec 
7915dad6eb4fe, 


pseudonym=E694E355D44989A7FFCE8C3D2E85D9635F6A 1654, 
serialNumber=EF31EEEB1D87F5C24C081A37E9039778F0C48A99E18 
OF6C8AA19B502D19FAF82, cn=ATUL RAMESH DHANE 


Date: 2023.10.19 18:21:43 +05'30' 


(अतुलर. ढाणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 
विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय विधानपरिषद सदस्य/विधानसभा सदस्य 

मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. सर्व विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 
. जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे). 

. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (सर्व जिल्हे) 

. कार्यासन राउशु-३ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


